“मिरा-भाईंदर-वसई-विरार” पोलीस 
आयुक्तालयातील परिमंडळाची 
फेररचना करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ०३१६/प्र.क्र.१०४/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१ 


Lo! 
rail 
—| 


१) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.अपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/पोल-३,दि.१३.०९.२०१९. 

२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.अपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/पोल-३,दि.३०.०९.२०२०. 

३) अपर पोलीस महासंचाळक(नि व स),पोलळीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/मिरा-भाईदर-तुळीज-नालासोपारा 
विभाग/३३/२०२१,दि.२५.०२.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.१३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पोलीस 
अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण व पोलीस अधीक्षक, पालघर यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन, “मिरा- 
भाईंदर-वसई-विरार” परिसराकरीता स्वतंत्र “मिरा-भाईदर-वसई-विरार”पोळीस आयुक्तालय 
निर्माण करण्यात आले आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.३०.०९.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये “मिरा-भाईंदर-वसई-विरार*पोलीस आयुक्तालयाचे कामकाज दि.०१.१०.२०२० पासून 
प्रत्यक्ष सुरू करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि.२५.०२.२०२१ राजीच्या पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक 
(नि. oO) IS महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणे व 
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या रचनेमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.१३.०९.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-क मधीळ अनु.क्र.६ व ७ मध्ये सुधारणा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पोळीस आयुक्तालयातील परिमंडळाची सुधारित रचना सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-क” मधील तक्त्यात अनु. क्र.६ व ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ०३१६/प्र.क्र.१०४/भाग-१/पोल-३ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२१७४५४२४१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१५. 


Digitally signed by Rupali Sanjog Kabare 
Government Of Mahi 


ess 
R | DN: c=IN, o=Governt of arashtra, ou=Home 
Upali Sanjog ४५५५ 
254.2 1e¢39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec 
55f07e98dc173423779d, 


serialNumber=5cb43a03d973#f96aabbf02a74864a468 1399fe 
a a [| e 663d8fbde0441a596beb3acdd, cn=Rupali Sanjog Kabare 
Date: 2021.04.22 17:53:45 +05'30" 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (Tex) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ठाणे. 

सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 

पोलीस अधीक्षक, सर्व जिल्हे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
निवडनस्ती कार्यासन पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०३१६/प्र.क्र.१०४/भाग-१/ 'पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : ओपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/ भाग-१/पोल-३, 


"परिशिष्ट-क" 


दिनांक: २२ एप्रिळ, २०२१ चे सहपत्र. 


मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाचे स्वरुप व रचना 


आवश्यक 
पद 


दर्जा/ श्रेणी 


अंतर्गत येणारे विभाग 


इतर आवश्यक साधन सामुग्री 


पोलीस उप 
आयुक्‍त, 
परिमंडळ २ 


वसई 


पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उप 
आयुक्‍त 


१) सहा. पोलीस आयुक्‍त, वसई 
विभाग 


१.वसई पोलिस ठाणे 
२.माणिकपूरपोलीस ठाणे 
३.नायगांव पोलीस 
ठाणे(नवीन) 
२) सहा. पोलीस आयुक्त, तुळींज 
विभाग (नवीन) 


१.तुळीज पोलीस ठाणे 
२.वालीव पोलीस ठाणे 
३.आचोळे पोळीस 

ठाणे (नवीन) 


सदरची पोलीस स्टेशन ही त्यांना 
सद्यस्थितीत मंजूर मनुष्यबळ व 
उपलब्ध साधनसामुग्रीसह वर्ग 
करण्यात यावीत. 


७. | पोलीस उप 
आयुक्त, 
परिमंडळ ३ 


विरार 


पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उप 
आयुक्‍त 


१) सहा. पोळीस आयुक्त, विरार 
विभाग 


१.विरार पोलीस ठाणे 
२.मांडवी पोलीस 
ठाणे(नवीन) 
३.पेल्हार पोळीस 
ठाणे(नवीन) 
२) सहा. पोलीस आयुक्त, 
नालासोपारा विभाग 


१.नालासोपारा पोलीस ठाणे 
२.अर्नाळा पोलीस ठाणे 
३.बोळीज पोलीस 

ठाणे (नवीन) 


सदरची पोलीस स्टेशन ही त्यांना 
सद्यस्थितीत मंजूर मनुष्यबळ व 
उपलब्ध साधनसामुग्रीसह वर्ग 
करण्यात यावीत. 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKEKKKKEKREK म ममी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


